राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य 
हिऱऱ्याचे अनुदान वितरीत करण्याबाबत 
(लेखाशिर्ष २२१५-२०७१) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१८/ प्र.क्र.७४/ पापु-१० 
जी.टी. हॉस्पीटल इमारत, ७ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ३१ मार्च,२०१९ 


वाचा - 

१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-११०९/प्र.क्र.१०४ (आओ/ 
पापु-०७, दि.१७.०३.२०१० 

२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.२२/ पापु-०७, 
दि.०९.०७.२०१४ 

३) वित विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ 

४) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि २०१९ / प्र.क्र. ७६ / पापु- 
०४, दि.३१.०३.२०१९ 


प्रस्तावना - 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येत 
आहे. सन २०१८- १९ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. वाय-०२, लेखाशिर्ष २२१५, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा, १०२, ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, (०२), जिल्हा परिषदांना 
योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (१५) नळाव्दारे पाणी पुरवठा योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम 
यासाठी अनुदान (राज्यक्षेत्र, ३१ सहाय्यक अनुदान AIA) (२२१५ २०७१) या लेखाशिर्षाखली 
अंमलबजावणी यंत्रणांना निधी वितरणाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचारधीन होता. 
शासन निर्णय- 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या 
अंमलबजावणीकरिता रु.१२७.०६४३ कोटी ( रुपये एकशी सत्तावीस कोटी सहा लाख त्रेचाळीस हजार 
फक्त ) इतके अनुदान महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांना कव्हरेज या घटकासाठी अर्थसंकल्प 
प्रणालीव्दारे (BEAMS) पुढीलप्रमाणे अटींच्या अधिन राहून मंजूर व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१८/ प्र.क्र.७४/ पापु-१० 


१) 


१०) 


अंमलबजावणी यंत्रणांनी हे अनुदान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत निश्चित वार्षिक 
कृती आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या कव्हरेज गावे/ वाडयांमधील प्राथम्यक्रमानुसार 
येणाऱ्या गावे/ वाडयांमधील योजनांची कामे तसेच ज्या केंद्रीय सहाय्यित योजनांमध्ये 
शासन सहभाग सक्तीचा करण्यात आळेला आहे. अशा प्रगतीपथावरील योजनांची कामे 
पूर्ण करण्यासाठी प्राथम्याने खर्च करावयाचे आहे . 

सदर निधी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षतच खर्च होणे आवश्‍यक आहे. याची कृपया दक्षता 
घेण्यात यावी. 

अंमलबजावणी यंत्रणानी या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 

या शासन निर्णयातील अटी व शार्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाने 
घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पूर्तता होत आहे 
याची शासनाला खात्री करून घेता यावी, यासाठी महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ 
नागपूर यांनी तसेच या विभागातील प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांना लेखा परिक्षणाकरिता 
अंमलबजावणी यंत्रणांची पुस्तके व लेखा पाहण्याचा अधिकार राहील. तसेच महाळेखापाल 
यांना त्यांचे काम योग्यरितीने पार पाडता यावे म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संपुर्ण 
मदत व सुविधा पुरवतील. 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी सदर अनुदानाच्या खर्चाचा महाळेखापाल कार्यालयात 
नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा व ताळमेळाचे अहवाल विहित दिनांकास कार्यासन 
पापु-१०/ पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सादर करावे. 
त्याचप्रमाणे उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापाल कार्यालय, मुंबई/ नागपूर व पापु-१० 
कार्यासनास सादर करावे. 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कव्हरेज या खाली हाती 
घेतलेल्या योजनांसाठीचा खर्च ५० टक्के केंद्र निधीतून व ५० टक्के राज्य निधीतून करणे 
आव्यक आहे. 

केंद्र व राज्य हिस्स्यातून केलेल्या खर्चाची नोंद न चुकता IMIS प्रणालीवर घेण्याकरिता 
Nodal Officer नियुक्‍त करण्यात यावा. IMIS प्रणालीवर माहिती अद्ययावत न झाल्यास 
संबंधित Nodal Officer वर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. 

सदर निधी कृती आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या गावांच्या प्रगतीपथावरील 
योजनांसाठीच खर्च करावा. तसेच उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी उपयोगित 
आणण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखून खर्चाचे नियोजन करावे. 

उपरोक्त निधी संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.०२.०४.२०१८ मधील अटी व 
शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच उक्त परिपत्रकान्वये आवश्‍यक असलेली 
प्रमाणपत्रे या विभागास सादर करण्यात यावीत. 

सदरील निधी वित्त विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार तात्काळ खर्च करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१८/ प्र.क्र.७४/ पापु-१० 


२. या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांना मुक्त करण्यात आलेला 
निधी रु.१२७.०६४३ कोटी ( रुपये एकऱी सत्तावीस कोटी सहा लाख त्रेचाळीस हजार फक्त ) याबाबत 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे संचालक (वित्त) (श्री. Garda बाबुराव पाटील) यांच्या स्वाक्षरीने तयार 
केलेले व अवर सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, (श्री. व. भि. माने) यांनी प्रतिस्वाक्षरीत केलेले 
देयक अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई यांना सादर करण्यात यावे. संचालक (वित्त), (श्री. 
यशवंत बाबुराव पाटील) यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच अवर सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (श्री. व. भि. माने) यांना 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम एनईएफटी (NEFT) प्रणालीद्वारे 
जीवन प्राधिकरण यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी. 

३. यावर होणारा खर्च क्र. वाय-२, लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, 
१०२, ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, (०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (१५) नळाद्वारे 
पाणी पुरवठा योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यासाठी अनुदाने (राज्यक्षेत्र, ३१ सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) (२२१५ २०७१) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व तो सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर प्रकरणी वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 
०२/०४/२०१८ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकामधीळ तसेच परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक १ ते ८ व क्र. ८ मधील तपासणी सूचीतील अनुक्रमांक १ ते १० मधील अटी व 
शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. या आदेझान्वये मंजूर व मुक्‍त केलेली 
रु.१२७.०६४३ कोटी (रुपये vHjal सत्तावीस कोटी सहा लाख त्रेचाळीस हजार मात्र) राज्याच्या 
हिस्स्यातून वितरीत करण्यास वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ११३/१९/ व्यय-०३, 
दि.२९.०३.२०१९ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१७३७५७९१२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ravindra 
Gorakh 
Bharate 


( डॉ.रविंद्र ARTE ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१८/ प्र.क्र.७४/ पापु-१० 


१. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१-मुंबई/२- नागपुर, 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. नियोजन विभाग(कार्यासन १४४३)/ वित्त विभाग(व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई, 

६. विभागीय आयुक्त, सर्व, 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

८. संचालक ( वित्त) ,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई, 

९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

१०.संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर 

११.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

१२.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद,सर्व 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

१४.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई, 

१५.पापु-०४/२०/२३, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६.निवडनस्ती पापु-१०. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


